महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या सर्वांगीण 
विकासासाठी उल्लेखनिय कार्य करणा-या 
कार्यकर्त्यांना / सामाजिक संस्थांना सन २०१७-१८ 
व सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता घोषित केलेल्या 
आदिवासी सेवक / आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार 
यादीतून नांव वगळण्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - १) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र. आसेपु- १०९९/प्र.क्र.६/का.५, दि. २७ जानेवारी, १९९९ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र. आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४, दि. १५ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी उल्लेखनिय कार्य करणा-या कार्यकर्त्यांना / 
सामाजिक संस्थांना सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या दोन वर्षाकरिता संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
आदिवासी सेवक / आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार घोषित करण्यात आळे आहेत. 
२. प्रस्तुत शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-"अ" मधील अ.क्र. १ येथील " श्री.प्रशांत सिताराम भदाणे, 
मु.पो.निरगुडे, ता.पेठ, जि.नाशिक " यांचे नांव वगळण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०८१२०१३९९४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PA N D U RA N G 11000 aces MAHADU RAUT 


2.5.4.20=ec808c56d3bb3b60878523fcOccbc983f0564bce4be61987d7 
a67fda17b1a563, postalCode=400032, street=>MANTRALAYA,MUMBAI, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MA H A U J A U J T MAHARASHTRA, cn=PANDURANG MAHADU RAUT 
Date: 2019.08.08 12:07:10 +05'30" 


( पांडूरंग म. राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व मा.मंत्री /मा. राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०१७/प्र.क्र.१२२/का.१४ 


७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व विभागीय आयुक्त, 

९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१२. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर,अमरावती, 

१३. जिल्हाधिकारी, नाशिक 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 

१५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१६.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य,आदिवासी सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.नाशिक 
qo. व्यवस्थापकीय संचालक, Tat आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, नाशिक, 

१८. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक 

१९. सह निबंधक सहकारी संस्था, आदिवासी विकास, नाशिक 

२०. संचालक, समाजकल्याण, पुणे 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२४. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामुग्री संचालनालय, मुंबई, 

२५. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. माहिती व प्रसिध्दी संचालनालयातील आदिवासी विभागाचे संपर्क अधिकारी (५ प्रती) 
२७. निवड नस्ती.(का.१४आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


